राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त (Aare) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२०/प्र.क्र. ९७/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-१४ ऑक्टोबर, २०२०. 

शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य 
पोलीस सेवेतील पोळीस उप अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्‍त (ara या संवर्गातील खालील 
पोलीस अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत 
आहे :- 


am. | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
ian डॉ. सुशिलकुमार | प्रतिक्षाधीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नायक गडचांदूर, चंद्रपूर 


२ श्री. श्रीकांत डिसले | पोलीस उप अधीक्षक, पोळीस । सहायक पोलीस आयुक्त, पिपरी 
प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर (बदली चिंचवड 
आदेशाधीन) 


३ श्री. सोमनाथ प्रतिक्षाधीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
वाघचौरे भुसावळ, जिल्हा जळगाव 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन 
पोलीस महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


३. पोलीस महासंचालक, मुंबई यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित 
अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९५ /पोल-१(अ) 


8. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०१०१४१३१०२९२९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAILAS ARJUN 0५000 ाळाळ 


d241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 2ND 

FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
G A | KWA D MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 

Date: 2020.10.14 13:13:33 +05'30° 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०.पोलीस आयुक्‍त, नागपूर/पिंपरी-चिंचवड 

११.पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर/जळगांव/पुणे 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/जळगांव/पुणे 

१३.अवर सचिव(कार्या. पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१५.निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


